शासन निर्णय क्र.बाष्पके-१०१७/प्र.क्र.४४/कामगार-१ 


उप संचालक, बाष्पके, गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना सह संचालक , बाष्यके,गट-अ या 
पदावर पदोन्नती देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उदयोग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- शासन निर्णय समक्रमांक दि. २९ सप्टेंबर, २०१८. 


शासन निर्णय :- संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये बाष्पके संचालनालयातील, उप संचालक, गट-अ यांची 
सेवाजेष्ठता क्रमानुसार सह संचालक, गट-अ या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या 
ठिकाणात या शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे - 


अ. | अधिकाऱ्याचे नावव | मूळ । पदोन्नतीचा | पदोन्नतीनंतरची पदोन्नतीनंतरची 

क्र पदनाम प्रवर्ग प्रवर्ग । पुर्वीची पदस्थापना | सुधारीत पदस्थापना 

Ea २ ३ | ४ | षु द 

षि श्री.सं.दि.मानकर, | इ.मा.व. | खुला सह संचालक, सह संचालक, 
उप संचालक बाष्पके, नागपूर | बाष्पके, सोलापूर 


२. सदर आदेडा तात्काळ अंमलात येतील. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील उर्वरित आदेठा जसेच्या 


तसे अंमलात येतील. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१८११२२१२२३५९६३१० असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Meghashyam 
Nawar 


प्रति, 


Digitally signed by Meghashyam Nawar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=IndustriesEnergy and 
Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7d2d0d7 21209381 4eff2bd1a5d3c902860ebecbe995c3b22 
60a01b762F45c3a, 

serialNumber=a550Sefe2f877647 1817f30ce3446f37d84d8aeddd35d 
8e3a76a12d1b08434dd, cn=Meghashyam Nawar 

Date: 2018.11.22 12:30:46 +05'30' 


(ASFA नवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रभारी संचालक, बाष्पके संचालनालय, कामगार भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४००५१. 


प्रत - 


१.मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२.मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. प्रधान सचिव(कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई /नागपूर 
७. संबंधित अधिकारी (द्वारा - संचालक, बाष्पके संचालनालय, कामगार भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई.) 
८. निवड नस्ती, (कामगार-१) 


